सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ९ वे राजपत्र क्र . १७ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७- १३ , 

1 


शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


औ . भाग १-१७ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३ ९९ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 

४२४ 


- 


१ 


पोलीस अधीक्षक नांदेड यांजकडून 

आदेश 

क्र . जिविशा / एस . सी . / डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती / १३२ / २२८७ / २०२३ 
दि . १० / ०४ / २०२३.- आगामी काळात दिनांक १४ एप्रिल २०२३ रोजी 
बौध्द बांधवांच्या वतीने भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३२ वी 
जयंती मोठ्या उत्साहात नांदेड जिल्ह्यात दरवर्षी साजरी करण्यात येते . 
त्यामुळे दिनांक १४/०४/२०२३ रोजी तसेच त्यांनतर दिनांक १५/०४/२०२३ 
ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीत सुध्दा जिल्ह्यातील ग्रामिण भागात भारतरत्न 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मिरवणूका व ईतर कार्यक्रमांचे 
आयोजन करुन साजरी करण्यात येत असते . त्या अनुषंगाने डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होवू नये व 
जिल्ह्यात शांतता टिकून राहावी म्हणून मी श्रीकृष्ण कोकाटे , पोलीस 
अधीक्षक , नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा अधिनियम १ ९ ५१ कलम 
३६ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये खालील प्रमाणे आदेश देत आहे . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


दिनांक १२/०४/२०२३ चे ००.०० वाजेपासुन ते दिनांक ३०/०४/२०२३ चे 
२४.०० वाजता पर्यंत नांदेड जिल्ह्यात सर्व पो.स्टे . स्वाधीन अधिकारी त्यांचे 
अधिनस्त अधिकारी व अंमलदार यांना महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ 


३ ९९ 


[ पृष्ठे - ३० , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १८ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २१ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 


स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


८८ 

,, 

66 

,, 

मधील पोट कलमे 
अ ते “ ई ” प्रमाणे खालील लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे . 


अ . रस्त्यावरील व रस्त्यावरून जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मविण्यासाठी , 
ब . अशा कोणत्याही मिरवणूकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी 
जावे किंवा जाऊ नये हे ठरविण्याबद्दल . 


क . सर्व मिरवणूकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व पुजे - अर्चेच्या प्रार्थना 
स्थळांच्या सर्व जागेच्या आसपास पुजे - अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा संभव 
असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होण्याचा संबंध असेल अशा सर्व 
बाबतीत अडथळा होऊ न देण्याबाबत . 


ड . सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , सर्व धक्यांवर किंवा धक्यामध्ये 
आणि सार्वजनिक स्नांनाच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेमध्ये व 
इतर कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरेचे नियमन करण्याबद्दल आणि त्यावर 
नियंत्रण ठेवण्याबाबत . 


फ . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३,३५ ते ४०,४२,४३,४५ या 
अन्वये नमूद केलेल्या कोणत्याही हुकूमापेक्षा कमी दर्जाचे व त्या पुष्टी 
देणारे दुय्यम अधिकाऱ्यांना जबाबदारीवर हुकूम करण्याचा मार्गदर्शन पर 
आदेश देणेबाबत . 


४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

ई . तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणूकीचे ठिकाणी 
ध्वनिक्षेपण आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सूचना देण्यासंबंधी . 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ भाग १ - पुरवणी 
तालुक्यातील गावांचे नावांमध्ये अधिसुचनेतील क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे . 

अक्र . तालुका मुळ गावाचे नाव 

१ माजलगांव साळेगांव 


डुं 

मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही सदरचा आदेश लागू असे 
पर्यंत नांदेड जिल्ह्यात जाहीर सभा , मोर्चे निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी 
कार्यक्रम संबधीत पोलीस फौजदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व 
वेळ , सभेची जागा मिरवणुकीचा व मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
घोषणा पुर्व परवानगी शिवाय आयोजीत करु नयेत . तसेच संबंधीत पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेशांचे पालन करावे . सदर जाहिर सभा , मिरवणूक 
पदयात्रा , समायोचीत घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला 
बांधा येवू शकतो अशा घोषणा देऊ नयेत . 


सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस , प्रेत यात्रेस लागू नाही . या आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास तो महाराष्ट्र पोलीस कलम -१३४ प्रमाणे अपराधास पात्र 
ठरेल . सदरचा आदेश दिनांक १२/०४/२०२३ चे ००.०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ३०/०४/२०२३ रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत लागू राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १०/०४/२०२३ 
रोजी दिला आहे . 

नांदेड , १०/०४/२०२३ 


वाचा : 


श्रीकृष्ण कोकाटे , 
पोलीस अधीक्षक नांदेड . 


२ 

जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

१. या कार्यालयाची फ्रीड जिल्ह्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास 


महसुली गावात रुपांतरणाची- अंतीम अधिसुचना 

क्र . २००८ / मशाका / जमा -१ / कावि / ६३ दि .२८.०२.२०११ 

२. उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे पत्र क्र .२०२३ / उपवि / 
पुनर्वसन / कावि- दि .०८.०३.२०२३ 

३. जिल्हाधिकारी फ्रीड यांची सुधारीत अधिसुचना क्र .२०२२ / 
मशाका / जमा- १ / कावि -३४६ ९ ४ दि . २७.०३.२०२३ 

४. तहसिलदार माजलगांव यांचे पत्र क्र . २०२३ / मशाका / जमा 

२ / कावि -२५ ९ दि .१२.०४.२०२३ 


: 


क्र .२०२२ / मशाका / जमा -१ / कावि - जा.क्र .२४४५ दि . १८.०४.२०२३ 
विषय बीड जिल्ह्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास महसुली 
गावात रुपांतरणाची अंतीम अधिसुचनेतील माजलगांव तालुक्यातील गावाच्या 
नावाची दुरूस्ती बाबत . 


संदर्भ क्र . ४ अन्वये माजलगांव तालुक्यातील गावांचे नावांमध्ये 
अधिसुचनेतील क्रमांकानुसार सुधारणा करुन अहवाल या कार्यालयास 
सादर केला आहे . करिता या कार्यालयाने जा.क्र . २००८ / मशाका / जमा -१ / 
कावि / ६३ दि .२८.०२.२०११ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनेत माजलगांव 


लोणगांव 


लोणगांव 


मोगरा 

मोगरा 

राजेगांव 

राजेगांव 

राजेगांव 


निपाणी टाकळी 


निपाणी टाकळी 


गायमुख नागझरी ह्या 
गावाचे सन १ ९ ८६ साली 

बीड जिल्ह्यातील केज 
तालुक्यात कुंडलिका 
प्रकल्प झाल्यामुळे केज 
तालुक्यातील माजलगांव 
तालुकयात पुर्नवसन 
झालेले आहे . 


जायकोवाडी 


जदिद जवळा 


क्र . 


३७ 


३८ 


वाडी / वरती / गावाचे 

नाव 


| नाथनगर तांडा 


भगवान नगर 


३ ९ गोदावरी तांडा 

४० माळतांडा 

४१ शिवाजीनगर तांडा 

४२ पुष्पनाईक तांडा 

४३ पिरुनाईक तांडा 

४४ बाराभाई तांडा 

४५ हनुमाननगर तांडा 

४६ वसंतनगर तांडा 

४७ नागझरी ( गायमुख ) 


४८ जायकोवाडी तांडा 

४ ९ देवसिंग तांडा 


टीप- संदर्भ क्र .०३ नुसार सुधारित अधिसूचना करण्यात आलेली आहे 
त्यामुळे सुधारित नुसार प्रसिद्ध करावे ही विनंती . 


( दिपा मुधोळ मुंडे ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


१ 


तालुका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


३ 

जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

बीड जिल्ह्यातील रेखानाईक तांड्यास महसुली गावात रुपांतरणाची अंतिम अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड 

दिनांक ०४ / ०३ / २०१ ९ . 

क्र . २०१८ / मशाका / जमा- १ / प्र.क्र . / कावि - ११५८- शासकीय अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी १०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक ०१ 
जुलै , १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
परंतुकाखाली राज्या शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्यांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट कलम 
( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिध्दीनंतर मी , आस्तिक कुमार पाण्डेय , जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे दि . ०७.०३.२०१ ९ पासून बीड जिल्ह्याच्या 
माजलगांव तालुक्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या वाड्या / तांडे / वस्त्यास सोबत जोडलेल्या अनुसूचीप्रमाणे महसुली 
गावात रुपांतर करीत आहे . 

स्थळ : बीड 

दिनांक ०७ / ०३ / २०१ ९ 


माजलगांव 


मुळ महसुली 
साझांचे नांव 


नित्रुड 


मुळ गावांचे 

नाव 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


नित्रुड 


परिशिष्ट 


नवीन रुपांतरीत गावाचे 
नाव 


रेखानाईक तांडा 


शके १ ९ ४५ 


- 


४०१ 


( आस्तिक कुमार पाण्डेय ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


४४२ , ४४३ , ४४५ , ४४७ , ४४८ , ४६८ , ५२ ९ , ५३० , ५५१ , 
५५२ , ५५३ , ५५४ , ५४२ , ५५५ , ५५० , ५५६ , ५५७ , ५६० , 
५६१ , ५६२ , ५६३ , ५६४ , ५६५ , ५६६ , ५६७ , ५६ ९ , ५७० , 
५७१ , ५७२ , ५७७ , ५७८ , ५७ ९ , ५८० , ५८१ , ५८२,५८३ 
५८४ , ५८५ , ५८६ , ५८७ , ५८८ , ५८ ९ , ५ ९ ० , ५ ९ १,५ ९ २ , 
५ ९ ३ , ५ ९ ४ , ५ ९ ५ , ५ ९ ६ , ५ ९ ७ , ५ ९ ८ , ५ ९९ , ६००,६०१ , 
६०२ , ६०३ , ६०४ , ६०५ , ६०६ , ६०७ , ६०८ , ६० ९ , ६१४ , 
६६१ , ६६३ , ६६४ , ६६५ , ६६७ , ६६८ , ७६८ , ९ ७५,१०५० , 
१०५१ , १०५२ , १०५७ , १०५८ , ९९ ५ , १०६० , १०७२ , १०७३ , 
१०७४ , १०७६ , १०७७ , १०७८ , १०८ ९ , १०८८ , १० ९ ० , 
१० ९ १ , १० ९ ४ , १० ९ ५ , १० ९ ६ , ११०१ , १२४६ . 


( आस्तिक कुमार पाण्डेय ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


४०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 


अधिसुचना 

दिनांक - २०/०४/२०२३ 

- 


क्र . २०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ५३ / २००७ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ मौ . आर्वी , ता . शिरूर कासार जिल्हा : 

बीड 


स.नं. / ग.नं. 

१३७ पै 

१३७ पै 


एकुण 


अ.क्र . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - ग्गाव तलाव क्र . ४ मौ . आर्वी , ता . शिरुर कासार 
जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ४ मौ . आर्वी , ता . शिरूर कासार 
जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.४४ 

०.११ 

१.५५ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ मौ . आर्वी , ता . शिरूर कासार 

जिल्हा : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २०/०४/२०२३ 
ठिकाण : बीड 


( दयानंद जगताप ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


५ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 


- 


दिनांक : 


गुरुवार ते 


गाव तलाव क्र . ४ मौ . घाटशिळ पारगाव . ता . शिरूर कासर . जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


: - २०.०४.२०२३ 


क्रमांक - २०२३ / एलएनक्यु / एसआर ४७ / २००७- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 

केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


अ.क्र . 


१ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


शके १ ९ ४५ 


स.नं. / ग.नं. 

३४ पै 

एकुण 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ घाटशिळ पारगाव . ता . शिरूर 

कासर . जि . बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.१७ 


१.१७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ४ घाटशिळ पारगाव . ता . शिरूर 
कासर . जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र . ४ मौ . घाटशिळ 
पारगाव . ता . शिरूर कासर . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : - २०.०४.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


४०३ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ मौ . घाटशिळ 
पारगाव . ता . शिरूर कासर जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( दयानंद जगताप ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


४०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 


६ 


- 


दिनांक : 


गाव तलाव क्र . २ मौ . घाटशिळ पारगाव . ता . शिरूर कासर जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


: - २०.०४.२०२३ 


क्रमांक - २०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ३ ९ / २००७.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 

केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ घाटशिळ पारगाव . ता . शिरूर कासार 

जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

३४ पै 

३४ पै 

४० पै 


एकुण 


- 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


०.९ १ 

०.७१ 

१.८० 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . २ घाटशिळ पारगाव ता . शिरूर कासार 
जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ४ मौ . घाटशिळ 
पारगाव . ता . शिरूर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हिताथ 


दिनांक : - २०.०४.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौ . घाटशिळ 
पारगाव ता . शिरूर कासार जि . बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( दयानंद जगताप ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


७ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री 
मुख्यालय , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 


भूसयंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतर , 
पुनःस्थापना आणि पुर्नवसन अधिकार 

अधिनियम २०१३ 

क्र . २०२३ / आरबीडेक्स -४ / भुसपांदन / समन्वय / सिआर- ३२. - 
ज्याअर्थी , भूमिसंपादन व पुर्नवसन व पुनर्वसाहतम करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचन , महसूल 
व वनविभाग क्र . संकिर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दि . १ ९ जानेवारी २०१५ 
( यात यापुढे जिच निर्देश “ उक्त अधूिचना " असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ . स्वप्निल भारत मोरे , उप विभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी येथे 
अधिकाऱ्यांचे नाव पत्ता नमुद करावा ) या पदनिर्देशित केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिच्या निर्देश " उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याच्या निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . च्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुर्नवसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजपासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणाताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेली कोणतीही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


गाव : रांजणगांव दांडगा 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरण्याचे 
काम काती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


शके १ ९ ४५ 


m 


४ 


४०५ 


6 


६ 


गट क्रमांक 

११४ 


११५ 

२०४/१ 

२०४/२ 

२०४/३ 

२०४/४ 

एकुण 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 
तालुका : पैठण 
औरंगाबाद 


जिल्हा : 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर ) 

१.०५ 

४.५१ 

१.५४ 

0.04 

०.६५ 

०.२३ 

८.७३ 


४०६ 


प्रकल्पाचे नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे वर्णन 


: रांजणगांव दांडगा तलाव क्र . २ मौ . रांजणगांव 

दांडगा ता . पैठण , जि . औरंगाबाद 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


: रांजणगांव दांडगा तलाव क्र . २ मौ . रांजणगांव 

दांडगा ता . पैठण , जि . औरंगाबाद 

समाजाला मिळणारे लाभ : पाणी साठा व पाणी पुरवठा 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ अनुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात ओलल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी पैठण - फुलंब्री यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २०.०४.२०२३ 

ठिकाण : छत्रपती संभाजीनगर 


डॉ . स्वप्निल भारत मोरे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 


भुसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री 

मुख्यालय औरंगाबाद . 


- 


८ 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , लातूर विभाग , लातूर यांजकडून 

अनुसूची १८ - अ 

( नियम ३ ९ - अ - पहा ) 

अभिलेखा पुर्नरचना करण्यासंबंधीची नोटीस 

चौकशी क्रमांक -१२०७ / २०२२ कलम ७ ९ अअ मु.सार्व.वि.व्य . अधिनियम 

१ ९ ५० अन्वये 


यांस , 


भाग १ - पुरवणी 


संत तुकाराम सार्वजनिक वाचनालय , अनसरवाडा ता . निलंगा , जिल्हा - 
लातूर नोंदणी क्रमांक एफ ४७२ / लातूर . 


उपरिनामित सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेच्या कागदपत्र ( मुळ परिशिष्ट 
०१ ) जुने जिर्ण फाटले असल्यामुळे हानी पोहचल्याने त्याची पुर्नरचना 
करण्यात आली आहे . त्यामुळे त्या संस्थेचे परिशिष्ट ०१ कार्यालयात 
उपलब्ध असलेल्या मुळ अभिलेखावरुन व अर्जदाराने दाखल केलेल्या 
प्रमाणीत प्रतिवरुन पुर्नरचना करण्यात आली आहे . 


आपण , वरील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या 
विश्वस्तांपैकी किंवा व्यक्तीपैकी एक असल्याने आपणास असा पुनर्रचित 
अभिलेख अंतिम व निर्णायक म्हणून का समजण्यात येऊ नये , याबद्दल , हि 
नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसांच्या मुदतीमध्ये लेखी कारण 
दर्शविण्याबाबत फर्मविण्यात येत आहे . 


हरकत , कोणत्याही असल्यास , त्यासंबंधीची कारणे देऊन खाली 
सही करणाराकडे एकतर जातीने किंवा येथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या 
एजंटामार्फत किंवा नोंदणीकृत डाकेने सादर करण्यात येतील . निर्दीष्ट 
मुदतीत कोणत्याही हरकती मिळाल्या नाहीत तर , पुनर्रचित अभिलेख हा 
अंतिम व निर्णायक समजण्यात येईल . 


सदरची नोटीस माझ्या सहिनिशी व मा . धर्मादाय उप आयुक्त 


यांच्या शिक्यानिशी देण्यात येत आहे . 

दिनांक- १०/०४/२०२३ 


अधिक्षक , 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

लातूर विभाग , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 

२ ) श्री . के . एम . कायंगुडे . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ०७.११.२०२२ ते ०८.११.२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७ ९ ५१ / २०२२- श्री . के . एम . कायंगुडे . २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर याची दिनांक ०७/११/२०२२ ते 
०८/११/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०६/११/२०२२ रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक ०६/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
० ९ / ११ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री.के.एम. कायगुंडे . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . के . एम . कायंगुडे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 

श्री . के . एम . कायंगुडे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आले होते . 
लातून , दिनांक : 

: - ० ९ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . ए . पी . खोल्लम , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , देवणी यांची 
दिनांक ०३ / ० ९ / २२ व १४/१०/२२ या ( ४२ ) दिवसांची उपभोगलेली परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


प्रमाणपत्र 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


शके १ ९ ४५ 

श्री . ए . पी . खोल्लम , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . ए . पी . खोल्लम , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . ए . पी . खोल्लम , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : -०७ नोंव्हेंबर , २०२२ 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७ ९ ०१ / २०२२ . - - श्री . ए . पी . खोल्लम , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , देवणी यांच्या दिनांक ०३ / ० ९ / २०२२ व १४/१०/२०२२ 
या ( ४२ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


४०७ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती आर . डी . खराटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
निलंगा यांची दिनांक ०५/११/२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक प्रशासन विभाग जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) ७ ९ ०३ / २०२२ श्रीमती आर.डी. खराटे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक ०५/११/२०२२ 
या ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक 
०४/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर.डी. खराटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०७ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


१२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . पी . एम . नागलकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , निलंगा यांचा 
दिनांक ०५/११/२०२२ ते ०८/११/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७ ९ ०२ / २०२२ श्री . पी . एम . नागलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश १ , निलंगा यांची दिनांक ०५/११/२०२२ ते 
०८/११/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


- 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 


श्री . पी . एम . नागलकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . पी . एम . नागलकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री . पी . एम . नागलकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , दिनांक : - ०७ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर . निलंगा यांची 
दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


लातूर , दिनांक 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयातील आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८०४४ / २०२२ श्री . ए . बी . मरलेचा , 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर . निलंगा यांची दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ रोजीची 
अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०८/११/२०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते १०/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए . बी . मरलेचा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


दिनांक : - १० नोव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१४ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . एन . बी . राठोड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर औसा 
यांचा दिनांक ०१/११/२०२२ ते ०२/११/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनेज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८०४३ / २०२२ श्री . एन . बी . राठोड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर . औसा यांची दिनांक ०१/११/२०२२ ते 
०२/११/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू आले होते . 


F 


श्री . एन . बी . राठोड यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर . दिनांकः -१० नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


१५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . आर . बी . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांची 
दिनांक ०३/११/२२ व ०४/११/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८०४२ / २०२२ - श्री . आर . बी . हनवते , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांची दिनांक ०३/११/२०२२ व 
०४/११/२०२२ रोजीची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ वैशाख ७ १३ शके १ ९ ४५ 

: 


औरंगाबाद विभाग 

श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . आर . बी . हनवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , दिनांक : - १० नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . आर . बी . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांची 
दिनांक १५/१०/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८०४१ / २०२२ - श्री . आर . बी . हनवते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक १५/१०/२०२२ 
रोजीची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर 
मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . आर . बी . हनवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - १० नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१७ 


४० ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . आर.बी. हानवते . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . रेणापूर यांची दिनांक 
१३/१०/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


४ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८०४० / २०२२ - श्री . आर . बी . हानवते . दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक १३/१०/२०२२ रोजीची वैद्यकीय 
कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . आर . बी . हानवते . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हानवते . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


लातूर . 


श्री . आर . बी . हानवते . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

दिनांक : - १० नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . एस . टी . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश - १ , निलंगा यांचा दिनांक 
० ९ / ११ / २०२२ ते ११/११/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचे विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबचा अहवाल . 


आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८० ९ २ / २०२२ - श्री . एस . टी . भालेराव , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा यांची दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ ते ११/११/२०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


४१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 


श्री . एस . टी . भालेराव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एस . टी . भालेराव , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
ठेवण्यात येईल . 

चालू 


श्री . एस . टी . भालेराव यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

लातूर : - १४ नोंव्हेंबर , २०२२ 


. 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर निलंगा यांची 
दिनांक ०३/११/२२ व ०६/११/२२ या ( ०४ ) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८१८१ / २०२२- श्री . ए . बी . मरलेचा , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर निलंगा यांच्या दिनांक ०३ / ११ / २०२२ 
व ०६/११/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांकः -१६ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


भाग १ - पुरवणी 


२० 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्रीमती एन . ए . एल . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . 
निलंगा यांचा दिनांक ०७/११/२२ ते २८/०४/२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७ ९ ४१ / २०२२ - श्रीमती एन . ए . एल . शेख , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . निलंगा यांच्या दिनांक ०७/११/२०२२ 
रोजीची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 

श्रीमती एन . ए . एल . शेख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एन . ए . एल . शेख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एन . ए . एल . शेख यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . 

दिनांक : - ०८ नोंव्हेंबर , २०२२ 


दुर्वाचनिय 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश - २ , लातूर यांचा दिनांक 
१८/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८२८५/२०२२ . - श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक १८/११/२०२२ रोजीची उपभोगलेली 
अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आले होते . 

लातूर . दिनांकः- १ ९ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


: 

} 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ वैशाख ७ १३ शके १ ९ ४५ 
श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांच 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) श्री . डी . पी . सातवळेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उदगीर यांचा 
दिनांक १४/११/२०२२ ते १६/११/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८२२७ / २०२२- श्री . डी . पी . सातवळेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उदगीर यांच्या दिनांक १४/११/२०२२ ते १६ / 
११/२०२२ पर्यतच्या ( ०३ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . डी . पी . सातवळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . डी . पी . सातवळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . डी . पी . सातवळेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर.दिनांकः- १७ नोंव्हेंबर , २०२२ 


. 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती आर . डी . खराटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक १६/११/२२ ते १७/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८२७७ / २०२२ : - श्रीमती आर . डी . खराटे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक १६ / 
११/२०२२ व १७/११/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित 
रजेस , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


४११ 


श्रीमती आर . डी . खराटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर . 

दिनांक : - १८ नोव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांचा दिनांक 
१०/११/२०२२ व ११/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८० ९ १ / २०२२ - श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक १०/११/२०२२ व ११/११/२०२२ रोजीची 
अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते १४/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- १४ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


२५ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . के . जी . चौधरी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १४/११/२०२२ ते १७/११/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८२२० / २०२२- श्री . के . जी . चौधरी , 
६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर यांची दिनांक १४/११/२०२२ 
ते १७/११/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १२/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
१८/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . के . जी . चौधरी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . जी . चौधरी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . जी . चौधरी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १८ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर . उदगीर . 
यांचा दिनांक १७/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८२५४ / २०२२- श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उदगीर यांच्या दिनांक १७/११/२०२२ या 
( ०१ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांक : - १८ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . पी . बी . लोखंडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर 
यांचा दिनांक १७/११/२०२२ ते १ ९ / ११ / २०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८३१५ / २०२२- श्री . पी . बी . लोखंडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर यांची दिनांक १७/११/२०२२ ते 
१ ९ / ११ / २०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२०/११/२०२२ रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीची लाभासह , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १६/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २१/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . पी . बी . लोखंडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल 

श्री . पी . बी . लोखंडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . पी . बी . लोखंडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- २१ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 
७ शके १ ९ ४५ 


२८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांचा दिनांक 
२ ९ .११.२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८५ ९ ३ / २०२२- श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , लातूर यांची दिनांक २ ९ / ११ / २०२२ रोजीची अर्जित रजा , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २८/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते ३०/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . जे . एम . दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

दिनांक : - ३० नोव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . एन . बी . राठोड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , औसा 
यांची दिनांक २५/११/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनेज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८६१२/२०२२ श्री . एन . बी . राठोड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर . औसा यांची दिनांक २५/११/२०२२ 
रोजीची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी 
देण्यात येते . 


४१३ 

श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . एन . बी . राठोड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांक : - ३० नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २८/११/२०२२ ते ३०/११/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनेज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८६४० / २०२२ श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक २८/११/२०२२ 
ते ३०/११/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक २७/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०१/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एम . डी . सैंदाणे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०१ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


३१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्रीमती आर . डी . खराटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक २८/११/२२ ते ३०/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८६३८ / २०२२ - श्रीमती आर . डी . खराटे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा यांची २८/११/२०२२ व ३० / ११ / 
२०२२ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक २८/११/२०२२ ते दिनांक ०१/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०१ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 

२ ) श्रीमती एस . डी . अवसेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांचा दिनांक २८/११/२२ ते ३०/११/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८६३ ९ / २०२२- श्रीमती एस . डी . अवसेकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांच्या दिनांक २८/११/२०२२ 
ते ३०/११/२०२२ पर्यतच्या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक २७/११/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०१/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली येईल . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०१ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर निलंगा यांची 
दिनांक २१/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८३ ९ ६ / २०२२. श्री . ए . बी . मरलेचा , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर . निलंगा यांच्या दिनांक २१/११/२०२२ 
रोजीच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांकः -२३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ वैशाख ७ १३ शके १ ९ ४५ 
: 


३४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 


०८.०६ .२०२२ . 

२ ) श्री . डी . बी . माने , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , लातूर यांचा दिनांक 
२४.११.२०२२ ते २५/११/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८५० ९ / २०२२- श्री . डी . बी . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ , लातूर यांची दिनांक २४/११/२०२२ ते २५/११/२०२२ पर्यतची 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक 
२३/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते २६/११/२०२२ पर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . डी . बी . माने , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . डी . बी . माने , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . बी . माने , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - २८ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश २ , लातूर यांचा दिनांक 
२५/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८५०८/२०२२ - श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक २५/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २४/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते २६/११/२०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


४१५ 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- २८ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . के . ए . पोवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर उदगीर 
यांचा दिनांक ०८/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ६६ / २०२२ - श्री . के . ए . पोवार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर उदगीर यांची दिनांक ०८/१२/२०२२ ते 
० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१०/१२/२०२२ शनिवार व दिनांक ११/१२/२०२२ रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक ०७/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन कामकाजानंतर पासून ते दिनांक 
१२/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 

श्री . के . ए . पोवार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . के . ए . पोवार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . के . ए . पोवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . 

दिनांक : - १२ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


३७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . डी . बी . माने , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , लातूर यांचा दिनांक 
०८/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ६७ / २०२२ - श्री . डी . बी . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ , लातूर यांची दिनांक ०८/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १०/१२/२०२२ शनिवार व 
दिनांक ११/१२/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीची लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०७/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते १२/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . डी . बी . माने , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . डी . बी . माने , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . बी . माने , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १२ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . पी . बी . लोखंडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर 
यांचा दिनांक ०५/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ६८ / २०२२- श्री . पी . बी . लोखंडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर यांची दिनांक ०५/१२/२०२२ ते 
० ९ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०४/१२/२०२२ रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १०/१२/२०२२ शनिवार 
व दिनांक ११/१२/२०२२ रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीची लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ - पुरवणी 

श्री . पी . बी . लोखंडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . पी . बी . लोखंडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . पी . बी . लोखंडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- १२ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उदगीर 
याचा दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७५६ / २०२२- श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उदगीर यांच्या दिनांक ०३/१२/२०२२ 
या ( ०१ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात 
येते . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


लातूर . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्री . जी . आर . ढेपे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांचा दिनांक 
०१/१२/२०२२ ते ०५/१२/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७८३ / २०२२- श्री . जी . आर . ढेपे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक ०१/१२/२०२२ ते ०५/१२/२०२२ 
पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक ०१/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासुन ते दिनांक ०५ / 
१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . जी . आर . ढेपे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जी . आर . ढेपे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . जी . आर . ढेपे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०६ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 


०८.०६ .२०२२ . 

२ ) श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
रेणापूर यांचा दिनांक ०३/१२/२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची विनावेतनी रजा 
( Leave Without Pay ) मंजूर करणेबाबतचे पत्र जा . क्र . २३३८ / 
२०२२ , दिनांक ०५/१२/२०२२ . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७ ९ ३ / २०२२ - श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजीची 
( ०१ ) दिवसाची उपभोगलेली विनावेतनी रजा ( Leave Without Pay ) , 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . आर . बी . हानवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - ०६ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४२ 


शके १ ९ ४५ 


. 


४१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक ०८ / 

०६/२०२२ . 

२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश जावक क्रमांक ८७३६/२०२२ , दिनांक 
०५/१२/२०२२ . 

३ ) श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर लातूर यांचा 
दिनांक ०४/१२/२०२२ व ०५/१२/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८८४६ / २०२२- श्री . एन . आर . तळेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक ०४/१२/२०२२ व ०५ / 
१२/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस , 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 

· 

श्री . एन . आर . तळेकर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर आले होते . 

श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एन . आर . तळेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर . दिनांक : - ०७ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८ / ०६ / २०२२ 

२ ) श्री . ए . पी . खोल्लम , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर देवणी 
यांचा दिनांक ०१/१२/२०२२ व ०३/१२/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३४ / २०२२- श्री . ए . पी . खोल्लम , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देवणी यांची दिनांक ०१/१२/२०२२ व ०३ / १२ / २०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवंसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . ०४/१२/२०२२ 
रविवार निमित्त असलेल्या सुटीच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना दिनांक ३०/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . मंजूरी देण्यात येते . 


४१८ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

श्री . ए . पी . खोल्लम , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . पी . खोल्लम , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . ए . पी . खोल्लम , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . एस . एल . फुले , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर औसा 
यांचा दिनांक २८/११/२०२२ ते ०३/१२/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३५ / २०२२- श्री . एस . एल . फुले , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , औसा यांची दिनांक २८/११/२०२२ 
ते ०३/१२/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे 
दिनांक ०४/१२/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २७/११/२०२२ रोजीचे कार्यशाळेचे 
कामकाजानंतर पासून ते दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एस . एल . फुले , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एस . एल . फुले , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एस . एल . फुले यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


भाग १ - पुरवणी 


४५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर लातूर यांचा 
दिनांक ०१/१२/२०२२ व ०३ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३६ / २०२२- श्री . एन . आर . तळेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर यांची दिनांक ०१/१२/२०२२ व 
०३/१२/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . ०४/१२/२०२२ रविवार निमित्त असलेल्या सुटीच्या लाभासह , मंजूर 
करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ३०/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 


०८.०६.२०२२ . 

२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांचा दिनांक 
०३/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३७ / २०२२- श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ०४/१२/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०२/१२/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते ०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ वैशाख ७ १३ शके १ ९ ४५ 

: 


औरंगाबाद विभाग 

श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक २८/११/२०२२ व ०३/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३८ / २०२२ - श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर यांची दिनांक २८/११/२०२२ ते 
०३/१२/२०२२ रोजीची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक २७/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४१ ९ 


४८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडूनत 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२. दिनांक 

०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती ज्योती जे . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
लातूर यांची दिनांक २८/११/२२ व ०१/१२/२२ या ( ०४ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७३ ९ / २०२२- - श्रीमती ज्योती जे . माने , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर यांच्या दिनांक २८ / 
११/२०२२ व ०१/१२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांच्या वैद्यकिय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्रीमती ज्योती जे . माने , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती ज्योती जे . माने , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


· 

श्रीमती ज्योती जे . माने यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - ०३ डिसेंबर , 
२०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडूनत 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्रीमती ज्योती जे . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
लातूर यांची दिनांक २१/११/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८७४० / २०२२-- श्रीमती ज्योती जे . माने , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर यांच्या दिनांक २१ / 
११/२०२२ रोजीची वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


४२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 


श्रीमती ज्योती जे . माने , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती ज्योती जे . माने , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती ज्योती जे . माने , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - ०३ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडूनत 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती ए . एस . जरुदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
अहमदपूर यांची दिनांक ०५/१२/२२ रोजीची परावर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ०४ / २०२२- श्रीमती ए . एस . जरुदे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांच्या दिनांक 
०५/१२/२०२२ रोजीच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीस 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्रीमती ए . एस . जरुदे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती ए . एस . जरुदे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती ए . एस . जरुदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - ०८ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


भाग १ - पुरवणी 


५१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक ०१/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 


कार्यालयीन आदेश 

काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ०५ / २०२२ श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक ०१/१२/२०२२ 
रोजीची ( ०१ ) दिवसांची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस कार्योत्तर मंजूरी 
देण्यात येते . 


श्री . एम.डी. सैंदाणे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एम.डी. सैंदाणे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . एम.डी. सैंदाणे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर . दिनांक : - ०८ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) श्री . डी . पी . सातवळेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उदगीर यांचा 
दिनांक ०६/१२/२०२२ ते ०८/१२/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ८ ९ ०६ / २०२२ - श्री . डी . पी . सातवळेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , उदगीर यांच्या दिनांक ०६/१२/२०२२ ते ०८ / 
१२/२०२२ पर्यतच्या ( ०३ ) दिवसांच्या अर्जित रजेस मंजूरी देण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ० ९ / १२ / २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 

श्री . डी . पी . सातवळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


श्री . डी . पी . सातवळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . पी . सातवळेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ० ९ डिसेंबर , २०२२ 


पहा : 
०८/०६/२०२२ . 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 


२ ) श्रीमती आर . डी . खराटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
निलंगा यांची दिनांक १७/१०/२२ व १८/१०/२२ रोजीची ( ०२ ) अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक प्रशासन विभाग जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) ७५०२/२०२२ श्रीमती आर.डी. खराटे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा यांची १७/१०/२०२२ व 
१८/१०/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१६/१०/२०२२ रविवार रोजी असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १५/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
१ ९ / १० / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती आर.डी. खराटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर.डी. खराटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- १ ९ ऑक्टोबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४२१ 


५४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांचा दिनांक 
१८/१०/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कार्यालयीन आदेश 

क्र ./ ( प्रशा ) / ७५०१ / २०२२ . - - श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश 
३ , लातूर यांची दिनांक १८/१०/२०२२ रोजीची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १८/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासुन 
ते दिनांक १ ९ / १० / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . जे . एम . दळवी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १ ९ ऑक्टोबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती एस . सी . निर्मळे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , लातूर यांचा दिनांक १२/१२/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यावि / ( प्रशा ) / ९ ०३७ / २०२२- श्रीमती एस . सी . निर्मळे , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लातूर यांची दिनांक १२/१२/२०२२ रोजीची 
( ०१ ) दिवसांची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर आले होते . 

श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती एस . सी . निर्मळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातून , दिनांक : - १३ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


५६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) श्री . पी . पी . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चाकूर यांची 
दिनांक ०२/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ९ ०३६ / २०२२- श्री . पी . पी . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चाकूर यांची दिनांक ०२/१२/२०२२ रोजीची 
( ०१ ) दिवसांची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 
श्री . पी . पी . काळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . पी . पी . काळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


. 

श्री . पी . पी . काळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आले होते . 

लातून , दिनांक : - १३ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 

२ ) श्रीमती आर . डी . खराटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
निलंगा यांची दिनांक १२/१२/२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक प्रशासन विभाग जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ९ ०१७ / २०२२ श्रीमती आर . डी . खराटे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक १२/१२/२०२२ 
रोजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक ११/१२/२०२२ ते दिनांक १२/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती आर . डी . खराटे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती आर.डी. खराटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर.डी. खराटे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १२ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश जावक क्रमांक ८७३८/२०२२ , दिनांक 
०५/१२/२०२२ . 


३ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक ४/१२/२०२२ व ०६/१२/२०२२ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ९ ०८६ / २०२२- श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक ०४/१२/२०२२ व ०६ / 
१२ / २०२२ रोजीची ( ०३ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस , 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर आले होते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - १४ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , 


५ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 

२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांचा दिनांक 
१२/१२/२०२२ व १३ / १२ / २०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ९ १०२ / २०२२- श्री . के . एस . तोतला , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची 
दिनांक १३/१२/२०२२ व १४/१२/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा मंजूर करण्यात येते . 

● 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १५ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


६० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
रेणापूर यांचा दिनांक १३/१२/२२ ते १५/१२/२०२२ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची 
विनावेतनी रजा ( Leave Without Pay ) मंजूर करणे बाबतचे पत्र जा . क्र . 
२४०५/२०२२ , दि . १६/१२/२२ . 

कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि . ( प्रशा ) / ९ १ ९ ० / २०२२- श्री . आर . बी . हानवते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर रेणापूर यांनी दिनांक १३/१२/२०२२ ते 
१५/१२/२०२२ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची विनावेतनी रजा ( Leave Without 
Pay ) , उपभोगलेली आहे . सदरच्या उपभोगलेल्या असाधारण रजेस याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 

श्री . आर . बी . हानवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , दिनांक : - १६ डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


शके १ ९ ४५ 


४२३ 


६१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ 


२ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १६/१२/२०२२ व १७/१२/२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / १००७ ९ / २०२२- श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक १६/१२/२०२२ व 
१७/१२/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १८ / 
१२/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १५/१२/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ ९ / १२ / २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - २० डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


६२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८/०६/२०२२ . 
२ ) श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , लातूर 
यांची दिनांक १२/१२/२२ व १३/१२/२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित रजा 
वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनेज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / १००८० / २०२२ श्री . एम . डी . सैंदाणे , ३ 

रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लातूर यांच्या दिनांक १२ / 
१२/२०२२ ते १३/१२/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


४२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 


श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एम . डी . सैंदाणे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांकः- २० डिसेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


६३ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक ०८ / 


०६/२०२२ . 

२ ) श्री . वाय . ए . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर 
यांची दिनांक २०/१२/२०२२ व २१/१२/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / १०२३३ / २०२२- श्री . वाय . ए . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर 
यांच्या दिनांक २०/१२/२०२२ व २१/१२/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांच्या 
वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात 
येते . 


श्री . वाय . ए . जाधव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . वाय . ए . जाधव , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . वाय . ए . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
दिनांक : - २६ डिसेंबर , २०२२ 


डी . बी . माने , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


भाग १ - पुरवणी 


६४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . आर . बी . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
रेणापूर यांचा दिनांक ०६/१०/२०२२ व ०७/१०/२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७३५८ / २०२२- श्री . आर . बी . हनवते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक ०६/१०/२०२२ व 
०७/१०/२०२२ रोजीची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हनवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर . रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हनवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , 

दिनांक : - १५ ऑक्टोबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ७ ] गुरुवार ते बुधवार , 


१ 


नगरपरिषद कार्यालय नळदुर्ग , जि . उस्मानाबाद यांजकडून 
सुचना 

नळदुर्ग शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या 
सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 

क्र . ७० / दिनांक -२६ / ०४ / २०२३ 

ज्याअर्थी , नळदुर्ग नगरपरिषदेने , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) 
नुसार प्रारूप विकास योजना , नळदुर्ग दि . २१/११/२०२२ चे सुचनेद्वारे 
नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये भाग - १ - अ मध्ये 
दि . २४-३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . २४/०४/२०२३ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो अंशतः मान्य करुन / नव्याने 
बदल सुचवून , उक्त योजनेत फेरबदल बदल करण्यासाठी व ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी 
ठराव क्र . ६४ दिनांक २४/०४/२०२३ नुसार पारित केलेला आहे ; 

औ भाग १ अ -७ 


१८ 


1 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


[ किंमत : ००० रुपये 


त्याअर्थी , उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप 
विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


उस्मानाबाद 


१ ) मुख्याधिकारी , नळदुर्ग नगरपरिषद , ता . तुळजापूर जि . 


उस्मानाबाद 


२ ) सहायक संचालक , नगररचना , उस्मानाबाद शाखा , 


ठिकाणः नळदुर्ग नगरपरिषद , ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद 
दिनांक २६/०४/२०२३ 


सही / 

मुख्याधिकारी , 

नळदुर्ग नगरपरिषद , नळदुर्ग . 


औरंगाबाद विभाग 


क्रमांक 


एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


एम -७ 


एम -८ 


एम - ९ 


एम -१० 


एम -११ 


एम -१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट “ अ ” 

अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 

वगळूण 

नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील गावठाण क्षेत्रातील आरक्षण क्र . १७ ( गार्डन ) क्षेत्रफळ ०.४३ हे . 
आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २ ९मधील आरक्षण क्र . २४ ( शैक्षणीक संकुल ) या जागेचे नामाभिदान 
शैक्षणीक संकुल ऐवजी खेळाचे मैदान असे करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २३६ मधील आरक्षण क्र . ०४ लगतच्या १२ मी . रुंद विकास योजना 
रस्त्याच्या दक्षिण बाजूस ०.४ हे . क्षेत्रावर नगरपालिका सफाई कर्मचारी करिता घरे हे आरक्षण प्रस्तावित 
करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं .०१ मधील प्रस्तावित १२ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याचे उत्तर बाजूस 
सर्व्हे नं . ०१ च्या उत्तर पूर्व हद्दीस लगत ०.५ हे . क्षेत्र मलनिस्सारन केंद्र या प्रयोजना करिता आरक्षण प्रस्तावित 
करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २७३ मधील पश्चिम उत्तर बाजुच्या जागेत दर्शविण्यात आलेले स्टोरेज 
गोडावून हे वापर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान गोडावूनच्या इमारतीवर दर्शवून उर्वरित क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे विकास योजनेचा ३० मी . रुंदीचा रस्ता सर्व्हे नं . २१४ , २१५ व २२१ च्या हद्दीवरुन 
सर्व्हे नं . २२६ च्या दक्षिण पश्चिम हद्दीस मिळविण्यात आले व या अनुषंगाने बदलण्यात यावयाच्या ३० मी . रुंद 
विकास योजना रस्त्याच्या उत्तरेकडील सर्व्हे नं . २१४ , २१५ , २२१ व २२२ मधील शेती विभागातील क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


१ ९ 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २२ मधील आरक्षण क्रं . १ ९ ( टुरिस्ट गार्डन ) चे पश्चिमेकडील ६५ आर क्षेत्र 
वगळून सदर क्षेत्रावर पार्किंग हे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे . 


नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २७२ मधील १५ मी . रुंद विकास योजना 
रस्त्याच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे आरक्षण क्र . २२ खेळाचे मैदान चे दक्षिणेकडील सर्व्हे नं . ३१ व सर्व्हे नं . ३४ मधील 
क्षेत्र वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे आरक्षण क्र . २३ जलतरण तलाव चे दक्षिणेकडील सर्व्हे नं . ३१ मधील क्षेत्र वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २ ९ मधील आरक्षण क्रं . २५ या जागेचे नामाभिदान भाजीमार्केट ऐवजी 
बेघरांसाठी घरे असे करण्यात आले आहे . 


नळदुर्ग नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं . २ ९ मधील आरक्षण क्रं . २६ या जागेचे नामाभिदान दुकानकेंद्र ऐवजी 
भाजीमंडई व दुकानकेंद्र असे करण्यात आले आहे . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नळदुर्ग नगरपरिषद , नळदुर्ग . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

भाग १ -अ पुरवणी 

BY OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL NALDURG DIST . OSMANABAD 


NOTICE 


Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development Plan of Naldurg Municipal 
Council u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


No 70. Date- 26/04/2023 .- 


Whereas , Naldurg Municipal Council , being Planning Authority , has published the Draft Development Plan 
of Naldurg Municipal Council u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , vide notice 
dated 21/11/2022 for inviting suggestions / objections from public . The said Notice is published in Maharashtra 
Government Gazette of Aurangabad Division , Supplement part 1 - A dated 24-30 NOVEMBER 2022 . 


And whereas , after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period , 
the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the said Planning Authority 
on . 24/04/2023 . 


And whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee , partly 
accepted it / suggested changes in it and passed Resolution No. 64 dated 24/04/2023 to make modifications / changes 
to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government u / s 30 of the said Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said modifications / changes made in the said Plan for inspection 
of the public as per section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Now , therefore , the list of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said Planning Authority is 
hereby published us Appendix - A as per the provisions of said Act for information of the public . The said Draft 
Development Plan showing the modifications / changes is kept open for the inspection of the public in the following 
offices , on working days , during office hours for a period of 30 days . 

1. The Chief Officer Naldurg Municipal Council . 

2. Assistant Director , Town Planning . Osmanabad Brach . Osmanabad 

Place - Naldurg 


1- 

The Chief Officer 

Naldurg Municipal Council . 


औरंगाबाद विभाग 


No. 

M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


M - 9 


M - 10 


M - 11 


M - 12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०२३ : वैशाख , ७-१३ शके १ ९ ४५ 

Appendix - A 


List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 

Details of modifications / changes 

Reservation no . 17 ( Garden ) area 0.43Ha in Gaothan limit of Naldurg Municipal 
council is deleted and area under reservation is included in residential zone . 


Reservation no 24 ( Educational complex ) on Survey no . 29 , of Mouza Naldurg 
is renamed as Playground . 


Area admeasuring 0.4 Ha on south side of 12 m wide DP road adjoining 
reservation no . 4 on survey no . 236 is reserved for ' housing for Municipal sanitation 
workers ' as shown in plan . 


Area admeasuring 0.5 Ha . on north side of 12 m wide proposed DP road in 
survey no . 1 adjoining north East boundary of survey no . 1 of mouza naldurg is 
reserved for sewage treatment plant . 


Storage godown use as shown on north west side of survey no . 273 of mouza 
naldurg is kept only on existing storage building and remaining area is included in 
residential zone . 


30 m . wide development plan road is connected to south west border of survey 
no . 226 from the boundary of survey no . 214 , 215 and 221 and the area under 
agricultural zone of survey no . 214 , 215 , 221 , 222 on north side of modified 30 m . 
wide DP road is included in residential zone . 


Western part of Reservation no . 19 ( Tourist garden ) admeasuring 0.65 Ha . in 
Survey no . 22 of mouza naldurg is deleted and reserved for Parking . 


Area on western side of 15 m wide DP road of survey no . 272 of mouza naldurg 
is included in residential zone as shown in plan . 


Southern part of reservation no . 22 ( Playground ) in survey no . 31 and survey no . 34 
of mouza naldurg is deleted and included in residential zone . 


२१ 


Southern part of reservation no . 23 ( Swimming pool ) in survey no . 31 of mouza 
naldurg is deleted and included in residential zone . 

Reservation no . 25 ( veg and fruit market ) on survey no . 29 is renamed as Housing 
for dishoused . 


Reservation no . 26 ( Shopping centre ) on survey no . 29 is renamed as veg market 
and shopping centre . 


| -- 

The Chief Officer 

Naldurg Municipal Council . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


